महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२३/ प्र.क्र. ९०(१) /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


सर्वसाधारण बदल्या-२०२३ 
उप अभियंता (विद्युत) 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५/०५/२०२३ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक 
बांधकाम विभागातील खालील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. । उप अभियंता (विद्युत) यांचे | सध्या कार्यरत असलेल्या | बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
नांव कार्यालयाचे नांव 
१. श्री. नितिन गंगाधर भोसले जालना विद्युत उप विभाग नाशिक विद्युत उप विभाग 
2. श्री. नवनाथ महादेव बनसुडे उस्मानाबाद विद्युत उप विभाग । कोल्हापूर विद्युत उप विभाग क्र.१ 
३. श्री गजानन रमाकांत | बीड विद्युत उप विभाग उस्मानाबाद विद्युत उप विभाग 
सिरसाळकर 
४. श्री. तेजस सोपान मसुरकर लातूर विद्युत उप विभाग रत्नागिरी विद्युत उप विभाग 
4. श्री. भूषण मोरेश्वर येरगुडे चंद्रपूर विद्युत उप विभाग वर्धा विद्युत उप विभाग 
६. श्री. इशान VHRR कुलकर्णी | वर्धा विद्युत उप विभाग नागपूर विद्युत उप विभाग 
0. श्री. मोहम्मद आकेफडउदीन | जे.जे. रुग्णालय विद्युत उप | शहर विद्युत उप विभाग, मुंबई 
अजीमुद्दीन विभाग 
८. श्री. दत्तात्रय नामदेव इंगळे नांदेड विद्युत उप विभाग लातूर विद्युत उप विभाग 
९. श्रीमती निता जयदेव बोकडे यवतमाळ विद्युत उप विभाग वाशिम विद्युत उप विभाग 
१०. | at. शितलकुमार ल. मुंढे शहर विद्युत उप विभाग,मुंबई । जे.जे. रुग्णालय विद्युत उप विभाग 
११. | श्री. मनीष रामचंद्र पाटील नागपूर विद्युत उप विभाग क्र.१ | भंडारा विद्युत उप विभाग 
१२. | श्रीमती केतको अविनाश देठे दादर विद्युत उप विभाग, मुंब आरे विद्युत उप विभाग 
१३. | श्री.अमोल विलास गाढवे नवीन विधानभवन विद्युत उप | दादर विद्युत उप विभाग, मुंबई 
विभाग,मुंबई 
१४ | श्री.जगदीश मोहनराव काळे अहमदनगर विद्युत उप विभाग | जालना विद्युत उप विभाग 
१५. | श्री.सचिन दगडू वगरे सोलापूर विद्युत उप विभाग मिरज विद्युत उप विभाग, सांगली 


विभाग 


शासन आदेडा क्रमांकः एलळटीएस-२०२३/ प्र.क्र.९०(१/सेवा-२, दिनांक २५/०५/२०२३ 

२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते को, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता (विद्युत) यांना 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवऱ्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


3. उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल 
शासनास विनाविलंब शासनास सादर करावा. उपरोक्त अभियंत्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ 
मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या अभियंत्यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू 
होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा 
अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षता घेता, 
त्यांनी पदस्थापनेत बदली करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील. 


श्‌. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी 
पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित 
अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन 
संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन आदेडा देऱा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०५२५१५२७५७४६१८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे व 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e1ea2a6f91922d1 01 03cebd44790093322544 


672९९ 


SACHIN Src 
(स्वाती स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


/१९-400032, st=Mahal 
६46: 


58612 
PATIL SWATI SACHIN 
30° 


प्रत, 
१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
3. मुख्य अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी/निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी वांद्रे, मुंबई 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


rashtra, 
'13D86D108EA7C48905DASF3 


शासन आदेशा क्रमांकः एळटीएस-२०२३/ प्र.क्र.९०(१/सेवा-२, दिनांक 24/04/2023 
६. सर्व संबंधित उप अभियंता (विद्युत) यांना मुख्य अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
यांच्यामार्फत. 
७. मा. मंत्री (सा.बां, (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अ. मु.स. (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
मुंबई. 
९. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


